१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार राज्यातील नागरी स्थानिक 


स्वराज्य संस्थांना सन २०१८-२०१९ या 


आर्थिक वर्षातील मुलभूत अनुदानाचा दुसरा 
हप्ता वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१९/प्र.क्र.९/नवि-४ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक :- २५ जानेवारी,२०१९ 
वाचा :- 

१) केंद्र शासनाचे क्रमांक एफ.१३(०१) /एफसीडी /२०१८-१९, 

दिनांक २१.०१.२०१९चे पत्र 
२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र. टिएफसी ८०१५/ प्र.क्र. १०६/ 

नवि-४, दिनांक ३.८.२०१५ 
३) शासन निर्णय ,नगर विकास विभाग क्र. एफएफसी ८०१५/ प्र.क्र. १०६/ 

नवि-४, दिनांक १८.२.२०१६ 


प्रस्तावना :- 


१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्यासाठी सन २०१८-२०१९ च्या मुलभूत अनुदानाच्या 
दुसऱ्या हप्त्यापोटी रुपये ११०२.३५ कोटी संदर्भाधीन अ.क्र. (9) येथील आदेशान्वये केंद्र 
शासनाने मुक्‍त केले आहेत. सदर अनुदान राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाकडून संदर्भाधीन 
अ.क्र. (१) येथील आदेशान्वये मुक्त करण्यात आलेला सन २०१८-२०१९ या आर्थिक 
वर्षातील मुलभूत अनुदानाचा दुसरा हप्ता रु. ११०२.३५ कोटी i) लोकसंख्या ॥ क्षेत्रफळ 
या निकषा आधारे सर्व पात्र “ड” वर्ग महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगर पंचायतींना 
सोबतच्या परिशिष्टात दर्शविल्याप्रमाणे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१९/ प्र.क्र. ९/ नवि-४, 


सदर निधीचा विनियोग संदर्भाधीन क्र. (२) व (३) येथील शासन निर्णयात नमूद केलेली 
तसेच याबाबत स्वतंत्र आदेशाद्वारे विहित करण्यात येणारी कार्यपद्धती विचारात घेण्यात 
यावी. 


२. सदर रु. ११०२.३५ कोटी इतकी रक्कम, सोबतच्या परिशिष्टानुसार नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वितरित करण्यासाठी आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. आयुक्‍त तथा संचालक, 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी सोबतच्या परिशिष्टानुसार संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या हिश्‍शाची रक्कम आर.टी.जी.एस./ एनईएफटी / 
ई.सी.एस. द्वारे तात्काळ वितरित करण्याची कार्यवाही करावी.या निधीच्या 
वितरणाबाबत अधिकच्या सूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या 
मुलभूत अनुदानाच्या रकमेचे विहित नमुन्यातील विनियोग प्रमाणपत्र तात्काळ आयुक्‍त 
तथा संचालक,नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांनी शासनाकडे सादर करावे. 
सदर अनुदानातून खर्च करताना शासन निर्गमित करेल sean शासन निर्णयातील 
तरतुदीनुसार तसेच वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार करणे बंधनकारक राहील. सदरचे 
अनुदान “सशर्त” म्हणून वितरीत करण्यात येत आहे. 


४. १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार सन २०१८-२०१९ करिता प्राप्त 
झालेला मुलभूत अनुदानाचा दुसरा हप्ता वर नमुद केल्याप्रमाणे “ड” वर्ग 
महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती यांना वितरीत करण्यांत येत असून 
सदरचा खर्च हा "मागणी क्र.एफ-२,२२१७ नगर विकास, ८००, इतर खर्च ,(००)(०३) 
चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहायक 
अनुदान (कें.पु.यो.) (अनिवार्य), (२२१७ ९७४१) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) " या 
लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१८-२०१९ या चालू वित्तीय वर्षाकरीता उपलब्ध असणा-या 
तरतूदीमधून खर्ची घालण्यांत यावा. 


५. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त तथा संचालक, 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांना नियंत्रक अधिकारी तसेच संबंधित सहायक 
संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१९/ प्र.क्र. ९/ नवि-४, 


६. सदरहू शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनो. संदर्भ क्रमांक ०९/२०१९/विआक, 
दिनांक २२.०१.२०१९ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२५१४५६०५३५२५ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vivek 
Shankar 
Kumbhat ose 


(विवेक कुंभार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१ मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 

3. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

8. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प. आयुक्‍त व संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, 
मुंबई 

ह महालेखापाल कार्यालय, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

छ. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८ सर्व विभागीय आयुक्‍त 

९. सर्व जिल्हाधिकारी 

qo. आयुक्त, सर्व संबंधीत महानगरपालिका 

११. मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा/ नगरपंचायती 

१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३. प्रधान सचिव, नगर विकास-१ विभाग यांचे स्वीय 
We AAS, मुंबई 

१४. प्रधान सचिव,नगर विकास-२, यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 

१५. Paste, नवि-४ कार्यासन , नगर विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 


पृष्ठ १७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१९/ प्र.क्र. ९/ नवि-४, 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१९/ प्र.क्र. ९/ नवि-४ ,दिनांक:-२५ जानेवारी,२०१९ 


सोबतचे परिशिष्ट. 
लोकसंख्या व 
अ.क्र. जिल्हा | म.न.पा./न.पा./न.पं.चे नाव क्षेत्रफळानुसार देय निधी 
(रक्‍कम रुपये) 
१ ? 3 र 
१ ठाणे उल्हासनगर महानगरपालिका २३,७१,१७,७५२ 
२ ठाणे nce ae ३३,३६,९४,५८२ 
महानगरपालिका कं 

३ ठाणे मिरा-भाईदर महानगरपालिका ३८,७८,१७,३८५ 
४ ठाणे कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका ८,६२,६५,१५२ 
५ ठाणे अंबरनाथ नगरपरिषद १२,३३,८२,४२९ 
६ ठाणे शहापूर नगरपंचायत ६३,०६,३३९ 
७ ठाणे मुरबाड नगरपंचायत १,११,९०,४६४ 
८ पालघर जव्हार नगरपरिषद ६१,१२,४७३ 
९ पालघर डहाणू नगरपरिषद २,६०,४३,४०९ 
qo | पालघर पालघर नगरपरिषद ४,१४,३३,१६६ 
११ पालघर विक्रमगड नगरपंचायत ५६,३८,१२३३ 
१२ । पालघर तलासरी नगरपंचायत १,१७,२०,१४२ 
१३ । पालघर वाडा नगरपंचायत ९३,७९,२७४ 
१४ । पालघर मोखाडा नगरपंचायत ८०,१०,८०२ 
१५ । रायगड पनवेल महानगरपालिका २५,३१,३७,८२४ 
१६ | रायगड खोपोली नगरपरिषद ३,७४,९३,०१२ 
१७ । रायगड अलिबाग नगरपरिषद ९९,०६,०८५ 
१८ । रायगड महाड नगरपरिषद 9,33,88,884 
१९ । रायगड पेण नगरपरिषद 9,80,33,909 
२० | रायगड रोहा नगरपरिषद ९९,४०,६६४ 
२१ | रायगड उरण नगरपरिषद १,४४,८२,७८१ 
२२ | रायगड मुरुड-जंजिरा नगरपरिषद ६१,९२,८०० 
२३ | रायगड श्रीवर्धन नगरपरिषद ७६,२१,६५४ 


पृष्ठ १७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१९/ प्र.क्र. ९/ नवि-४, 


लोकसंख्या व 
अ.क्र. जिल्हा | म.न.पा./न.पा./न.पं.चे नाव क्षेत्रफळानुसार देय निधी 

(रक्‍कम रुपये) 
२४ | रायगड माथेरान नगरपरिषद ३१,०४,७९१ 
२५ | रायगड कर्जत नगरपरिषद १,४८,८७,१९० 
२६ | रायगड म्हसळा नगरपंचायत ५६,७५,६८५ 
२७ | रायगड तळा नगरपंचायत ५४,४४,१३२ 
२८ | रायगड पोलादपूर नगरपंचायत ३२,७६,४२३ 
२९ रायगड माणगांव नगरपंचायत १,०८,२१,५३० 
३० । रायगड खालापूर नगरपंचायत ४५,०५,४५५ 
३१ । रत्नागिरी रत्नागिरी नगरपरिषद ३,६९,६७,७७७ 
३२ | रत्नागिरी चिपळूण नगरपरिषद २,७७,९७,६३७ 
३३ । रत्नागिरी खेड नगरपरिषद €3,29,898 
३४ । रत्नागिरी राजापूर नगरपरिषद ५४,४१,६६३ 
३५ । रत्नागिरी दापोली नगरपंचायत ७९,६४,८७३ 
३६ | रत्नागिरी गुहागर नगरपंचायत ७१,११,५१८ 
३७ | रत्नागिरी देवरूख नगरपंचायत ९०,०१,४७८ 
३८ | रत्नागिरी लांजा नगरपंचायत १,३६,५७,०२१ 
३९ । रत्नागिरी मंडणगड नगरपंचायत २६,५९,१०५ 
so | सिंधुदूर्ग सावंतवाडी नगरपरिषद १,२०,८०,३३९ 
४१ | सिंधुदूर्ग वेंगुर्ला नगरपरिषद ७६, ६५,२०४ 
४२ । सिंधुदूर्ग मालवण नगरपरिषद ९५,८७,३५७ 
४३ | सिंधुदूर्ग कणकवली नगरपंचायत £6, 63,24¢ 
४४ । सिंधुदूर्ग वाभवे वैभववाडी नगरपंचायत १९,४२,७१७ 
४५ । सिंधुदूर्ग कसई दोडामार्ग नगरपंचायत ३४,८०,४१९ 
४६ । सिंधुदुर्ग कुडाळ नगरपंचायत ८१,०३,७५९ 
४७ | सिंधुदुर्ग | देवगड-जामसंडे नगरपंचायत १,१५,४३,७७८ 
४८ | नाशिक मालेगांव महानगरपालिका २२,७३,५५, ३२८ 
४९ | नाशिक मनमाड नगरपरिषद ४,१४,२१,३२३ 
yo | नाशिक इगतपूरी नगरपरिषद १,८६,५६,१७८ 
५१ | नाशिक नांदगांव नगरपरिषद १,१५,४१,१६८ 


पृष्ठ १७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१९/ प्र.क्र. ९/ नवि-४, 


लोकसंख्या व 
अ.क्र. जिल्हा | म.न.पा./न.पा./न.पं.चे नाव क्षेत्रफळानुसार देय निधी 

(रक्‍कम रुपये) 
५२ | नाशिक सिन्नर नगरपरिषद ३,७७,०३,०६७ 
५३ नाशिक येवला नगरपरिषद २,५०, ३४,७३६ 
५४ नाशिक त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषद ५८,८०,५५४ 
५५ | नाशिक भगूर नगरपरिषद ५८.३९४२६ 
५६ नाशिक सटाणा नगरपरिषद २,१८,५६,३४० 
५७ | नाशिक निफाड नगरपंचायत १,०९,५१,१०१ 
५८ | नाशिक कळवण नगरपंचायत १,०८,००,४६३ 
५९ । नाशिक देवळा नगरपंचायत ७७,३१,९३४ 
go | नाशिक पेठ नगरपंचायत ४९,३१,७५३ 
६१ | नाशिक सुरगणा नगरपंचायत ३४,२९,०८४ 
६२ नाशिक चांदवड नगरपंचायत १,६९,५७,८५५ 
६३ | नाशिक दिंडोरी नगरपंचायत १,१३,२२,६४४ 
६४ । अहमदनगर | अहमदनगर महानगरपालिका १७,१५,७८,४६३ 
६५ | अहमदनगर श्रीरामपूर नगरपरिषद ४,२८,१८,२९२ 
६६ । अहमदनगर संगमनेर नगरपरिषद ३,२९,७८,८६१ 
६७ । अहमदनगर कोपरगांव नगरपरिषद ३,१८,८१,८५५ 
६८ । अहमदनगर राहुरी नगरपरिषद २,४२,६५,९५४ 
६९ । अहमदनगर | राहाता पिंपळस नगरपरिषद १,३६,५९,१९५ 
७० | अहमदनगर श्रीगोंदा नगरपरिषद २,७०,४६,६५६ 
७१ । अहमदनगर | देवळाली-प्रवरा नगरपरिषद २,०८.२४,२६९ 
७२ । अहमदनगर पाथर्डी नगरपरिषद १,७५,८३,१७७ 
७३ । अहमदनगर नेवासा नगरपरिषद १,५७,०९,९६४ 
७४ । अहमदनगर शिर्डी नगरपंचायत १,८६,३८,८६९ 
७५ । अहमदनगर जामखेड नगरपरिषद २,८०,१५,७०९ 
७६ । अहमदनगर अकोले नगरपंचायत १,१२,०५,६१८ 
७७ । अहमदनगर कर्जत नगरपंचायत १,५८,९०,६३५ 
७८ | अहमदनगर पारनेर नगरपंचायत १,४२,०१,३४१ 
७९ । अहमदनगर शेवगाव नगरपरिषद २,६७,२१,७३० 


पृष्ठ १७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१९/ प्र.क्र. ९/ नवि-४, 


लोकसंख्या व 
अ.क्र. जिल्हा | म.न.पा./न.पा./ न.पं. चे नाव । क्षेत्रफळानुसार देय निधी 

(रक्‍कम रुपये) 
८० । नंदुरबार नंदुरबार नगरपरिषद ५,६२,१६,७४३ 
८१ | नंदुरबार शहादा नगरपरिषद २,८८,२४,०२५ 
८२ । नंदुरबार तळोदा नगरपरिषद १,२५५, ६९,३७३ 
८३ । नंदुरबार नवापूर नगरपरिषद १,८०,२६,९१६ 
८४ | नंदुरबार धडगाव वडफाळे नगरपंचायत ७५,६६,५५१ 
र घुळे धुळे महानगरपालिका १८,१३,६३,२०२ 
हा धुळे शिरपूर-वरवाडे नगरपरिषद ३,६६,२२,६२० 
श्र धुळे दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषद २,६५,०७,३५३ 
ze धुळे सिदखेड नगरपंचायत १,४९,१९,२५३ 
त्र धुळे साक्री नगरपंचायत 1,99,68,83¢ 
९० | जळगांव जळगांव महानगरपालिका २२,३९,११,३२७ 
९१ | जळगांव भुसावळ नगरपरिषद a 
९२ | जळगांव अमळनेर नगरपरिषद ४,६९,०६,८५८ 
९३ | जळगांव चोपडा नगरपरिषद ३,४७,९७,९६६ 
९४ | जळगांव चाळीसगांव नगरपरिषद ४,८०,६६,५९८ 
९५ | जळगांव पाचोरा नगरपरिषद २,८४,४३,३४३ 
९६ | जळगांव फैजपूर नगरपरिषद १,२९,८७,३५१ 
९७ | जळगांव यावल नगरपरिषद २,४९,५७,८०६ 
९८ | जळगांव रावेर नगरपरिषद १,२८,८९,४१७ 
९९ | जळगांव सावदा नगरपरिषद ९८,७०,३६९ 
१०० | जळगांव पारोळा नगरपरिषद १,८१,२४,९३४ 
१०१ | जळगांव धरणगांव नगरपरिषद १,७१,४०,९५७ 
१०२ | जळगांव एरंडोल नगरपरिषद १,४९,२४,८१५ 
१०३ | जळगांव जामनेर नगरपरिषद २,७७,१५,०२० 
१०४ | जळगांव भडगांव नगरपरिषद २,४३,८२,३२३ 
१९५ | जळगाव वरणगाव नगरपरिषद १,६८,७४,६२० 
१०६ | जळगांव बोदवड नगरपंचायत १,४५,३४,२४४ 
१०७ | जळगांव मुक्‍ताईनगर नगरपंचायत १,४३,७०,६०२ 


पृष्ठ १७ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१९/ प्र.क्र. ९/ नवि-४, 


लोकसंख्या व 
अ.क्र. जिल्हा | म.न.पा./न.पा./न.पं.चे नाव क्षेत्रफळानुसार देय निधी 

(रक्‍कम रुपये) 
१०८ | जळगांव ago नगरपंचायत १,६७,३४,०९१ 
१०९ पुणे बारामती नगरपरिषद 2,48,2¢6,993 
११० | पुणे लोणावळा नगरपरिषद ३,२३,९५,१६९ 
१११ पुणे तळेगांव-दाभाडे नगरपरिषद २,७६,९६,५७२ 
११२ पुणे दौड नगरपरिषद २२३८,२९६,६९ 
११३ पुणे इंदापूर नगरपरिषद १,२६,८३,३४४ 
११४ पुणे शिरुर नगरपरिषद १,८१,६८,०२७ 
११५ पुणे जेजुरी नगरपरिषद ७७, २६,७५३ 
११६ पुणे भोर नगरपरिषद 8¢,03,638 
११७ पुणे सासवड नगरपरिषद १,८१,०१,५८३ 
११८ पुणे आळंदी नगरपरिषद १,४३,१७,१५९ 
११९ पुणे जुन्नर नगरपरिषद १,२१,५४,२६९ 
१२० पुणे राजगुरुनगर नगरपरिषद १,३९,४४,५०८ 
१२१ पुणे चाकण नगरपरिषद २,१६,२१,२०६ 
१२२ पुणे वडगाव नगर पंचायत ८९,३१,०५३ 

सांगली सांगळी-मिरज-कुपवाड 

१२३ । सांगली eo 24,90, 28,948 
१२४ । सांगली इस्लामपूर नगरपरिषद ३,७२,५५,३४७ 
१२५ | सांगली विटा नगरपरिषद ३,०५,५८,३२८ 
१२६ | सांगली आष्टा नगरपरिषद २,९५, ३५,३३० 
१२७ | सांगली तासगांव नगरपरिषद २,४०,१०,८६४ 
१२८ | सांगली जत नगरपंचायत २,६४,१०,६८२ 
१२९ | सांगली कवठे महाकाळ नगरपंचायत १,१७,८९,७९२ 
१३० | सांगली खानापूर नगरपंचायत ६५,९१,२११ 
१३१ | सांगली शिरोळा नगरपंचायत ८७,०९,०८८ 
१३२ | सांगली कडेगांव नगरपंचायत ८२,८५,२९९ 
१३३ | सांगली पळूस नगरपंचायत १,६२,५५,००३ 
१३४ | सातारा सातारा नगरपरिषद ५,७०,५७,३३९ 


पृष्ठ १७ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१९/ प्र.क्र. ९/ नवि-४, 


लोकसंख्या व 
अ.क्र. जिल्हा | म.न.पा./न.पा./न.पं.चे नाव क्षेत्रफळानुसार देय निधी 

(रक्‍कम रुपये) 
१३५ | सातारा कराड नगरपरिषद २,५४,१३,२२० 
१३६ | सातारा फळटण नगरपरिषद २,६३,६७,१९७ 
१३७ | सातारा रहिमतपूर नगरपरिषद १,३९,०४,२०३ 
१३८ | सातारा म्हसवड नगरपरिषद २,४१,५९,८८५ 
१३९ | सातारा वाई नगरपरिषद १,७२,७५,६४२ 
१४० | सातारा पांचगणी नगरपरिषद ७९,२९,३२५ 
१४१ । सातारा महाबळेश्वर नगरपरिषद २,७५,२२,५७० 
१४२ | सातारा मलकापूर नगरपंचायत १,५९,६८,७१९ 
१४३ | सातारा लोणंद नगरपंचायत १,२२,२७,३५२ 
१४४ | सातारा कोरेगांव नगरपंचायत १,३१,७६,४२८ 
१४५ | सातारा मेढा नगरपंचायत २६,४१,०६० 
१४६ | सातारा पाटण नगरपंचायत ७२,५१,०७० 
१४७ | सातारा वडूज नगरपंचायत १,२३,०६,४७१ 
१४८ | सातारा खंडाळा नगरपंचायत ५६,७८,८५० 
१४९ | सातारा दहीवडी नगरपंचायत १,३१,९०,७०५ 
१५० | सोलापूर सोलापूर महानगरपालिका ४६,८४,५७,९३६ 
१५१ | सोलापूर बार्शी नगरपरिषद ६,०५,००,५३४ 
१५२ | सोलापूर पंढरपूर नगरपरिषद ४,८५,११,८६९ 
१५३ | सोलापूर करमाळा नगरपरिषद १,१४,७७,७६२ 
१५४ | सोलापूर सांगोला नगरपरिषद २,६०,५६,४३६ 
१५५ | सोलापूर अक्कलकोट नगरपरिषद १,९२,८६,८९७ 
१५६ | सोलापूर मंगळवेढा नगरपरिषद १,०३,२६,२४७ 
१५७ | सोलापूर Fat नगरपरिषद ६०,३०,५७४ 
१५८ | सोलापूर दुधनी नगरपरिषद ५४,४०,७७७ 
१५९ | सोलापूर कुर्डुवाडी नगरपरिषद १,१३,९१,२१४ 
१६० | सोलापूर माळशिरस नगरपंचायत १,५५,०३,८८३ 
१६१ | सोलापूर मोहोळ नगरपरिषद १,९१,०२,७९९ 
१६२ | सोलापूर माढा नगरपंचायत ७३,७१,४९८ 


पृष्ठ १७ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१९/ प्र.क्र. ९/ नवि-४, 


लोकसंख्या व 
अ.क्र. जिल्हा | म.न.पा./न.पा./ न.पं. चे नाव क्षेत्रफळानुसार देय निधी 
(रक्‍कम रुपये) 

१६३ | कोल्हापूर कोल्हापूर महानगरपालिका २६,५०,६९,२३२ 
१६४ | कोल्हापूर इचलकरंजी नगरपरिषद १३,७९,३६,३१२ 
१६५ | कोल्हापूर जयसिगपूर नगरपरिषद २,३८,६८,०५८ 
१६६ | कोल्हापूर मलकापूर नगरपरिषद २७, ६६,१७४ 

१६७ | कोल्हापूर मुरगूड नगरपरिषद ७२, ३४,७२० 

१६८ | कोल्हापूर वडगांव नगरपरिषद १,३३,८९,७२४ 
१६९ | कोल्हापूर गडहिंग्लज नगरपरिषद 9,39,30,48§ 
१७० | कोल्हापूर कुरुंदवाड नगरपरिषद १,४१,९४,७४८ 
१७१ | कोल्हापूर कागल नगरपरिषद २,७२,१३,४९६ 
१७२ | कोल्हापूर हूपरी नगरपरिषद १,५९,७५,७२६ 
१७३ | कोल्हापूर शिरोळ नगरपरिषद 9,66,08,096 
१७४ | कोल्हापूर पन्हाळा नगरपरिषद पहर दर 

१७५ | कोल्हापूर आजरा नगरपंचायत ९५,४५,०८९ 

१७६ | औरंगाबाद सिल्लोड नगरपरिषद ३,२३,२३,७६५ 
१७७ | औरंगाबाद पैठण नगरपरिषद २,००,४९,८०० 
१७८ | औरंगाबाद वैजापूर नगरपरिषद 2,019, ३७,०८८ 
१७९ | औरंगाबाद गंगापूर नगरपरिषद ११.७५ 
१८० | औरंगाबाद खुल्ताबाद नगरपरिषद ८०,७१,१७८ 

१८१ | औरंगाबाद कन्नड नगरपरिषद १,९६,०३,५२० 
१८२ | औरंगाबाद सोयगाव नगरपंचायत ४०,०७,९३० 

१८३ | औरंगाबाद फुलंब्री नगरपंचायत 9,39,88,08§ 
१८४ | परभणी परभणी महानगरपालिका १५,१२,१५,२८६ 
१८५ | परभणी गंगाखेड नगरपरिषद २,४६,७८,७४७ 
१८६ | परभणी सोनपेठ नगरपरिषद ७७,४०,८७४ 

१८७ | परभणी पूर्णा नगरपरिषद १,७२,१२,६८९ 
१८८ | परभणी मानवत नगरपरिषद 9,63,3¢, 980 
१८९ | परभणी सेळू नगरपरिषद २,२४,७९,२०२ 
१९० | परभणी जिंतूर नगरपरिषद २,४३,७५,७१९ 


पृष्ठ १७ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१९/ प्र.क्र. ९/ नवि-४, 


लोकसंख्या व 
अ.क्र. जिल्हा | म.न.पा./न.पा./न.पं.चे नाव क्षेत्रफळानुसार देय निधी 

(रक्‍कम रुपये) 
१९१ | परभणी पाथरी नगरपरिषद १,७३,५३,५५२ 
१९२ | परभणी पालम नगरपंचायत £9,€9,26¢ 
१९३ । हिंगोली हिंगोली नगरपरिषद ४,४५,०३,१३८ 
१९४ | हिंगोली बसमतनगर नगरपरिषद 3,30, 88,844 
१९५ । हिंगोली कळमनूरी नगरपरिषद १,३१,०४,२६१ 
१९६ | हिंगोली औंढा नागनाथ नगरपंचायत ७८,४६,८५७ 
१९७ | हिंगोली सेनगाव नगरपंचायत ४६,९५,३२३ 
१९८ । जालना जालना नगरपरिषद १४,४७,१०,०६७ 
१९९ | जालना अंबड नगरपरिषद १,६४,२०,४८९ 
२०० | जालना भोकरदन नगरपरिषद १,१७,२७,६४८ 
२०१ | जालना परतूर नगरपरिषद 9,€9,80,83§ 
202 | जालना बदनापूर नगरपंचायत ६८,६२,६६७ 
203 | जालना घनसांवगी नगरपंचायत ७१,७३,७३६ 
२०४ | जालना मंठा नगरपंचायत १,१७,९९,५०६ 
२०५ | जालना जाफराबाद नगरपंचायत ८६,५५,२२९ 
२०६ नांदेड नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका २६,४३,५६,६६१ 
२०७ | नांदेड बिलोली नगरपरिषद ९८,१५,०५८ 
२०८ । नांदेड उमरी नगरपरिषद ६७,८४,१३० 
२०९ | नांदेड मुदखेड नगरपरिषद १,३६,०५,००२ 
२१० | नांदेड कंधार नगरपरिषद १,३१,७२,७९७ 
२११ | नांदेड हदगाव नगरपरिषद १,३१,२९,७९७ 
२१२ | नांदेड धर्माबाद नगरपरिषद १,७५,५३,३६७ 
२१३ | नांदेड देगळूर नगरपरिषद. २,६४,१३,७०४ 
२१४ | नांदेड कुंडलवाडी नगरपरिषद ७०,४४,७२५ 
२१५ | नांदेड मुखेड नगरपरिषद १,७७,१०,८४३ 
२१६ | नांदेड किनवट नगरपरिषद १,५२,४३,०८० 
२१७ | नांदेड लोहा नगरपरिषद १,५१,७०,९८२ 


पृष्ठ १७ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१९/ प्र.क्र. ९/ नवि-४, 


लोकसंख्या व 
अ.क्र. जिल्हा | म.न.पा./न.पा./न.पं.चे नाव क्षेत्रफळानुसार देय निधी 
(रक्‍कम रुपये) 
२१८ | नांदेड भोकर नगरपरिषद १,८२,१०,५११ 
२१९ | नांदेड माहूर नगरपंचायत ७९,८४,०६७ 
२२० | नांदेड अर्धापूर नगरपंचायत १,५५,९५,९८२३ 
२२१ | नांदेड हिमायतनगर नगरपंचायत १,४४,७१,५१७ 
२२२ नांदेड नायगाव नगरपंचायत १,०७,०७,०१७ 
२२३ | लातूर लातूर महानगरपालिका १८,१०,५४,८८२ 
२२४ | लातूर उदगीर नगरपरिषद ४,८९,७६,५०२ 
२२५ | लातूर अहमदपूर नगरपरिषद २,३०,८४,४४३ 
२२६ | लातूर निलंगा नगरपरिषद १,९२,८६,७०० 
२२७ | लातूर औसा नगरपरिषद १,७६,०९,६१४ 
२२८ | लातूर चाकूर नगरपंचायत १,२६,८५,२११ 
२२९ | लातूर जळकोट नगरपंचायत ७३,०२,६८७ 
२३० | लातूर देवणी नगरपंचायत १,१३,९४,२३९ 
२३१ लातूर शिरुर अनंतपाळ नगरपंचायत १,०२,८१,८४७ 
२३२ | लातूर रेणापूर नगरपंचायत १,६१,५१,३७० 
233 | उस्मानाबाद उस्मानाबाद नगरपरिषद ६,५७,८४,१७९ 
२३४ | उस्मानाबाद तुळजापूर नगरपरिषद १,६४,१७,४६४ 
234 | उस्मानाबाद उमरगा नगरपरिषद १॥१९,६३,६९१ 
२३६ | उस्मानाबाद भूम नगरपरिषद ९३,०१,६९५ 
230 | उस्मानाबाद परांडा नगरपरिषद ९३,८१,५०३ 
२३८ | उस्मानाबाद मुरुम नगरपरिषद ९०,६२,१४४ 
२३९ | उस्मानाबाद नळदुर्ग नगरपरिषद १,०२,३४,६९७ 
२४० | उस्मानाबाद कळंब नगरपरिषद १,२४,२०,००३ 
२४१ | उस्मानाबाद लोहारा नगरपंचायत ६६,१२,८३५ 
२४२ | उस्मानाबाद वाशी नगरपंचायत १,७४,९१,३७६ 
२४३ बीड बीड नगरपरिषद ६,९४,००,२६५ 
२४४ बीड अंबेजोगाई नगरपरिषद ३,५८,७४,७१० 
२४५ बीड परळी वैजनाथ नगरपरिषद ४,३४,२७,४३२ 


पृष्ठ १७ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१९/ प्र.क्र. ९/ नवि-४, 


लोकसंख्या व 
अ.क्र. जिल्हा | म.न.पा./न.पा./ न.पं. चे नाव क्षेत्रफळानुसार देय निधी 
(रक्‍कम रुपये) 
२४६ बीड माजलगांव नगरपरिषद २,३६,७७,८२६ 
२४७ बीड गेवराई नगरपरिषद १६२,२९,३४९ 
रवव बीड धारुर नगरपरिषद १,०२,१४,१९७ 
२४९ बीड केज नगरपंचायत २,०३,२९,८९९ 
२५० बीड वडवणी नगरपंचायत ९१,६९,०५४ 
२५१ बीड आष्टी नगरपंचायत १,३१,७४,८७९ 
२५२ बीड पाटोदा नगरपंचायत १,६९,९८,३२२ 
२५३ बीड शिरुर कासार नगरपंचायत ३६,५२,८१८ 
२५४ | बुलढाणा बुलढाणा नगरपरिषद ३,२९,३७,६४८ 
२५५ | बुलढाणा खामगांव नगरपरिषद ४,५७,३७,०४८ 
२५६ | बुलढाणा मलकापूर नगरपरिषद २२२.३३.९६९ 
२५७ | बुलढाणा शेगांव नगरपरिषद २,८५,८८,६२९ 
२५८ | बुलढाणा जळगांव जामोद नगरपरिषद १,३६,२३३,१८२ 
२५९ | बुलढाणा मेहकर नगरपरिषद २,१२९.८३.४६८ 
२६० | बुलढाणा नांदुरा नगरपरिषद २,३१,५३,२६३ 
२६१ | बुलढाणा चिखली नगरपरिषद २,८०,६३,९४७ 
२६२ | बुलढाणा देऊळगांव राजा नगरपरिषद १,५४,८१,०२२ 
२६३ | बुलढाणा ळोणार नगरपरिषद १,०९,७९,४९१ 
२६४ | बुलढाणा सिंदखेडराजा नगरपरिषद १,३४,३६.५४३ 
२६५ | बुलढाणा मोताळा नगरपंचायत &3,2C,888 
२६६ | बुलढाणा संग्रामपूर नगरपंचायत ४०, ६६,२५३ 
२६७ | अमरावती अमरावती महानगरपालिका ३१,८५,८२,९२१ 
२६८ | अमरावती अचलपूर नगरपरिषद ५,४६,२५,२७१ 
२६९ | अमरावती अंजनगांव सुर्जी नगरपरिषद २,६६,९३,०३३ 
२७० | अमरावती वरुड नगरपरिषद २,६९,१६,०२८ 
२७१ | अमरावती मोर्शी नगरपरिषद १,९९,३३,४७० 
२७२ | अमरावती दर्यापूर नगरपरिषद १,७५,५४,०९३ 
२७३ | अमरावती चांदूररेल्वे नगरपरिषद ९५,६३,८६८ 


पृष्ठ १७ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१९/ प्र.क्र. ९/ नवि-४, 


लोकसंख्या व 
अ.क्र. जिल्हा | म.न.पा./न.पा./न.पं.चे नाव क्षेत्रफळानुसार देय निधी 
(रक्‍कम रुपये) 
२७४ | अमरावती चांदुरबाजार नगरपरिषद ९०,०८,९८६ 
२७५ | अमरावती धामणगांव नगरपरिषद १,०२,६२,९३२ 
२७६ | अमरावती शोंदूरजना नगरपरिषद १,२९,४१,४५१ 
२७७ | अमरावती चिखलदरा नगरपरिषद २९,७५,७४१ 
२७८ | अमरावती तिवसा नगरपंचायत १,५९,२८,७९९ 
२७९ | अमरावती धारणी नगरपंचायत ८६,०९,७९७ 
२८० | अमरावती भातकुली नगरपंचायत ८२,००,०३९ 
२८१ | अमरावती नांदगाव खंडेइवर १,१२,९७,३२२ 
२८२ | यवतमाळ यवतमाळ नगरपरिषद १२,७६, ६२,०१८ 
२८३ | यवतमाळ दारव्हा नगरपरिषद १,२३,०२,०६८ 
२८४ | यवतमाळ घाटंजी नगरपरिषद १,१४,९३,५६८ 
२८५ | यवतमाळ दिग्रस नगरपरिषद २,२४,७२,११४ 
२८६ | यवतमाळ पुसद नगरपरिषद ३,५०, ६७,०३९ 
२८७ | यवतमाळ उमरखेड नगरपरिषद २,६३,५२,७२२ 
२८८ | यवतमाळ पांढरकवडा नगरपरिषद १,५०,३६,८२६ 
२८९ | यवतमाळ वणी नगरपरिषद २,८६,६८,९२० 
२९० | यवतमाळ नेर-नवाबपूर नगरपरिषद १,७२,४८,०६१ 
२९१ | यवतमाळ आर्णी नगरपरिषद १,८६,१५,६९० 
२९२ | यवतमाळ मारेगाव नगरपंचायत १७,४९,६७२ 
२९३ | यवतमाळ महागाव नगरपंचायत ५०,४७,६४९ 
२९४ | यवतमाळ कळंब नगरपंचायत १,१९,९१,०२६ 
२९५ | यवतमाळ झरी जामणी नगरपंचायत २१,४३,५८५ 
२९६ | यवतमाळ राळेगाव नगरपंचायत ९९,२३७,०५१ 
२९७ | यवतमाळ बाभुळगाव नगरपंचायत ३४,०७,७२० 
२९८ | वाशिम कारंजा नगरपरिषद ३,३५,४९,४७३ 
२९९ | वाशिम मंगळूरपीर नगरपरिषद १,५०,३५,१६६ 
३०० | वाशिम रिसोड नगरपरिषद १,७९,८०,७०३ 
३०१ | वाशिम वाशिम नगरपरिषद. ४,३४,४९,४३७ 


पृष्ठ १७ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१९/ प्र.क्र. ९/ नवि-४, 


लोकसंख्या व 
अ.क्र. जिल्हा | म.न.पा./न.पा./न.पं.चे नाव क्षेत्रफळानुसार देय निधी 
(रक्‍कम रुपये) 
३०२ | वाशिम मालेगाव नगरपंचायत १,२०,७८,०७९ 
३०३ | वाशिम मानोरा नगरपंचायत ५७,२०,६२४ 
३०४ | अकोला अकोला महानगरपालिका २०,१३,४०,२४४ 
३०५ | अकोला तेल्हारा नगरपरिषद ९९,१४,७६१ 
३०६ | अकोला आकोट नगरपरिषद ४,५१,५८,७३४ 
३०७ | अकोला बाळापूर नगरपरिषद २,१५,२६,८०४ 
३०८ | अकोला पातूर नगरपरिषद १,०५,६४,५४० 
३०९ | अकोला मुतिजापूर नगरपरिषद १,९५,३४,७२० 
३१० | अकोला बाहिटाकळी नगरपंचायत १,३९,६९,११८ 
३११ | नागपूर कामठी नगरपरिषद ४,०९,६४,०२४ 
३१२ | नागपूर उमरेड नगरपरिषद २,६२,१३,६९० 
३१३ । नागपूर रामटेक नगरपरिषद १७.७८. 
३१४ । नागपूर खापा नगरपरिषद ७२, ६६,५०९ 
३१५ । नागपूर कळमेश्वर नगरपरिषद १,१२,५३,०६० 
३१६ । नागपूर मोवाड नगरपरिषद ५०,५५,६१५ 
३१७ | नागपूर सावनेर नगरपरिषद १,५५,७७,७३३ 
३१८ । नागपूर काटोल नगरपरिषद २,३०,०७,००७ 
३१९ | नागपूर नरखेड नगरपरिषद १,०४,००,२६३ 
३२० | नागपूर मोहपा नगरपरिषद ३४,७०,४०७ 
३२१ | नागपूर कन्हान नगरपरिषद १,३७,६१,७५९ 
३२२ | नागपूर मौदा नगरपंचायत ६९,८६,०७३ 
३२३ | नागपूर महादुला नगरपंचायत १,०४,९४,२९९ 
३२४ । नागपूर वाडी नगरपरिषद २,५८,५७,४०३ 
३२५ । नागपूर कुही नगरपंचायत ६०,४२,४९५ 
३२६ | नागपूर हिंगणा नगरपंचायत ४६,५४,७४६ 
३२७ | नागपूर भिवापूर नगरपंचायत ६३,८२,०२५ 
३२८ | नागपूर वानाडोंगरी नगरपरिषद १,९६,२३,४२९ 
३२९ । नागपूर पारशिवनी नगरपंचायत ७५,२०,०६९ 


पृष्ठ १७ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१९/ प्र.क्र. ९/ नवि-४, 


लोकसंख्या व 
अ.क्र. जिल्हा | म.न.पा./न.पा./न.पं.चे नाव क्षेत्रफळानुसार देय निधी 

(रक्‍कम रुपये) 
३३० | भंडारा भंडारा नगरपरिषद ४,५१,५७,७६१ 
३३१ | भंडारा तुमसर नगरपरिषद २,१९,३५,०८१ 
३३२ | भंडारा पवनी नगरपरिषद १,१८,५८,६२३ 
३३३ भंडारा लाखांदूर नगरपंचायत ६३,६८,६७५ 
३३४ | भंडारा मोहाडी नगरपंचायत ६१,७४,३६२ 
334 भंडारा साकोली नगरपंचायत १,३६,०६,०९६ 
३३६ | भंडारा ORAM नगरपंचायत ७१,४५,७०८ 
३३७ | गोंदिया गोंदिया नगरपरिषद ६,४३,८४,१०९ 
३३८ | गोंदिया तिरोडा नगरपरिषद १,३९,९८,०२१ 
३३९ गोंदिया देवरी नगरपंचायत ८८,३४,३२९ 
380 | गोंदिया Moma नगरपंचायत ४४,७८,५२० 
३४१ । गोंदिया सडक अर्जुनी नगरपंचायत ३२,८४,९५७ 
382 गोंदिया गोरेगाव नगरपंचायत ५५,११,५९२ 
३४३ | गोंदिया अर्जुनी नगरपंचायत ५१,२९,०५७ 
३४४ वर्धा वर्धा नगरपरिषद ५,१२,०८,४२१ 
३४५ वर्धा आर्वी नगरपरिषद २,०८,९७,१०१ 
३४६ वर्धा हिंगणघाट नगरपरिषद ४,९१,८९,०१३ 
३४७ वर्धा पुलगांव नगरपरिषद १,६१,५८,६९९ 
३४८ वर्धा देवळी नगरपरिषद. ९१,७१,१३७ 
३४९ वर्धा सिंदी नगरपरिषद ७०,१०,९९६ 
३५० वर्धा सेलू नगरपंचायत &4,98,2¢§ 
349 वर्धा समुद्रपुर नगरपंचायत ३६,५५,०३९ 
३५२ वर्धा आष्टी नगरपंचायत ५५,०३,७४२ 
३५३ वर्धा कारंजा नगरपंचायत ६१,८६,१२६ 
३५४ । चंद्रपूर चंद्रपुर महानगरपालिका १५,७१,७०,६०७ 
३५५ । चंद्रपूर बल्लारपूर नगरपरिषद १२९,९७॥५७ 
३५६ । चंद्रपूर वरोरा नगरपरिषद २,४०, ६१,८५७ 
३५७ | चंद्रपूर भद्रावती नगरपरिषद ३,३४,३५,३८७ 


पृष्ठ १७ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१९/ प्र.क्र. ९/ नवि-४, 


लोकसंख्या व 
अ.क्र. जिल्हा | म.न.पा./न.पा./ न.पं. चे नाव क्षेत्रफळानुसार देय निधी 

(रक्‍कम रुपये) 
३५८ | चंद्रपूर मुल नगरपरिषद १,५२,२६,८३७ 
३५९ | चंद्रपूर ब्रम्हपूरी नगरपरिषद १,९९,६१,४१० 
३६० | चंद्रपूर राजूरा नगरपरिषद १,४२,१८,४३९ 
३६१ | चंद्रपूर गडचांदुर नगरपरिषद १,४९,४५,३९६ 
३६२ | चंद्रपूर चिमूर नगरपरिषद १,९६, ६६,५२६ 
३६३ | चंद्रपूर नागभीड नगरपरिषद १,९६,३०,२०४ 
३६४ | चंद्रपूर जिवती नगरपंचायत ३४,७५,५९४ 
३६५ | चंद्रपूर सावली नगरपंचायत ६९५२८,६४० 
३६६ | चंद्रपूर कोरपना नगरपंचायत २४,७७,७६३ 
३६७ । चंद्रपूर गोडपिंपरी नगरपंचायत ३९,४७,०९८ 
३६८ । चंद्रपूर पोंभूर्णा नगरपंचायत ५०, ३२,९७० 
३६९ | चंद्रपूर शिंदेवाही नगरपंचायत ७९,२१,६०८ 
३७० | गडचिरोली गडचिरोली नगरपरिषद २,९४,६८,१६० 
३७१ | गडचिरोली देसाईगंज नगरपरिषद १,७२,९३,७३९ 
३७२ | गडचिरोली आरमोरी नगरपरिषद १,७६,१३,५६७ 
३७३ | गडचिरोली कोरची नगरपंचायत २३,६३,२१९ 
308 | गडचिरोली भामरागड नगरपंचायत १,०८,८७,४२६ 
304 | गडचिरोली धानोरा नगरपंचायत ५३,१६,४०४ 
३७६ | गडचिरोली सिरोंचा नगरपंचायत ६४,९७,०५१ 
३७७ | गडचिरोली कुरखेडा नगरपंचायत ४१,७७,०२७ 
३७८ | गडचिरोली अहेरी नगरपंचायत १,०५,३५,५२२ 
३७९ | गडचिरोली एटापल्ली नगरपंचायत ९९,७१,५८४ 
३८० | गडचिरोली चामोर्शी नगरपंचायत १,२७,०१,२३८ 
३८१ | गडचिरोली मुलचेरा नगरपंचायत वेड रह.टेन्ट 

एकूण ११,०२,३५,००,००० 


पृष्ठ १७ पैकी १७ 


